साखर आयुक्तालयातील व त्यांचे नियंत्रणाखालील 
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयातील 
अस्थायी पदे सन २०२४-२०२५ साठी पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 
दिनांक ०१/०९/२०२४ ते दिनांक २८/०२/२०२५. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका- ०८२४/प्र.क्र.१५१ /२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ /०९/२०२४. 


वाचा:- 
१.शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि.०४/१०/२००४. 
२.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.राजस -१००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दि.५/५/२०११. 
३.सहाकार आयुक्‍त व निवंधन, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/कक्ष-१/सुधा.आकृत्तीबंध/पदेवाटप/२०११,दि.२८/१२/२०११. 
४. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३.२२/प्र.क्र.४९३/आस्था-१,दि.०४/०७/२०२३. 
५.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-०२२४/प्र.क्र. ६५/२५-स, दि.२६/०२/२०२४. 
६. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र.ससाका-०२२४/प्र.क्र. ६५/२५-स, 

दि.०५/०३/२०२४. 

७. साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक :साआ/प्रशञा-१/अ.स्थायी पदे मुदतवाढ/७६६/२०२४,दि.२३/०८/२०२४. 
८.शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक :- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६/०९/२०२४. 


प्रस्तावना :- 
सहकार, पणन व वद्ररोद्योग विभागाच्या दि.२६/०२/२०२४ चा झासन निर्णय व दि.०५/०३/२०२४ चे शासन 

शुध्दीपत्रका अन्वये साखर आयुक्तालय व त्यांचे नियंत्रणाखाळील प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयांतील ११३ 
आस्थायी पदे दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. आता संदर्भाधीन 
वाचा क्र. ७ येथील पत्रान्वये सदर ११३ पदे दि.०१/०९/२०२४ पासून पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देणेबाबतचा प्रस्ताव साखर 
आयुक्त, पुणे यांनी शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार सद्य:स्थितीत सदर ११३ अस्थायी पदे दि.०१/०९/२०२४ पासून 
दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत चाळू ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

साखर आयुक्तालयातील व त्यांचे नियंत्रणाखालील ८ प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयांतील सोबत जोडलेल्या 


ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे विभागाच्या (we) आस्थापनेवरील 
पदाचा सुधारित आकृतीबंध दि.०४/०७/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला आहे. तथापि सदर कालावधीत 
विभागाच्या क्षेत्रीय आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेण्याची दक्षता कार्यासन ५- स यांनी घ्यावी. 

२. यावरील खर्च मागणी क्रमांक '"व्ही-२, २४२५, सहकार (०१) (०८) साखर आयुक्तालयाचे बळकटीकरण (२४२५१०५४) 
०१-वेतन या लेखाशीषाखाली खर्ची दाखविण्यात यावा व सन-२०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६ सप्टेंबर, २०२४ अन्वये विभागास 
प्राप्त प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०९२४१५२४१५३६०२ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANKUSH PANDURANG : 
SHINGADE 


(अं.पां. शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. साखर आयुक्‍त, साखर संकुल, शिवाजीनगर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
३. कृषि आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. प्रधान महालेखापरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५.संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. महालेखापाल-१, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. महालेखापाल-२, ( लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महालेखापाल-२, ( लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. कोषागार अधिकारी, पुणे कोल्हापूर,अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, अमरावती, 
सोलापूर, . 
१३. वित्त विभाग (व्यय-२)/(अर्थसंकल्प-१९)/(विसू-१)(आ.पु.क.),मंत्रालय, मुंबई. 
१५. OF Waa, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. सर्व अधिकारी/कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.उप सचिव (का.५-स)/(आस्था-१), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९ प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, 
अमरावती, सोलापूर. 
२०.निवड नस्ती-२५-स संग्रहार्थ. 


झासन निर्णय क्रमांक : ससाका-०८२४/प्र.क्र.१५१/२५-स, दिनांक २४/०९/२०२४ सोबतचे 
तक्‍ता“अ” 


साखर आयुक्तांचे कार्यालयातील निर्माण केलेली पदे 


साखर आयुक्‍त (भारतीय प्रशासन सेवा) 


अस्थायी पदे 


संचालक (साखर) - एस-२७ (रु.११८५००-२१४१००) 


सह संचालक (साखर)- एस-२३ (रु.६७७०० --२०८७००) 
सहाय्यक संचालक (साखर)- एस-१५ (रु.४१८००--१३२३००) 


शिका 

र 

सहाय्यक संचालक (कृषी)- एस-१५ (रु.४१८००--१३२३००) 
कार्यकारी अभियंता- एस-२३ (रु.६७७००--२०८७००) 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - एस-१४ (रु ३८६००-१२२८००) 
कार्यालय अधिक्षक- एस-१४ (रु ३८६००-१२२८००) 

९ संख्यिकी सहाय्यक -एस-८ (रु.२५५००--८११००) 
१० | मुख्य लिपिक- एस-१३ (रु.३५४००--११२४००) 
शिवा वरिष्ठ लिपिक -एस-८ (रु. २५५००--८११००) 

कनिष्ठ लिपिक- एस-६ (रु.१९९००--६३२००) 
लघुटंकलेखक -एस-८ (रु.२५५००--८११००) 

वाहन चाळक- एस-६ (रु.१९९००--६३२००) 

शिपाई -एस-१ (रु.१५०००--४७६००) 

: 
a 


१६ | झेरॉक्स यंत्र चालक- एस-३ (रु.१६६००--५२४००) 


ANKUSH PANDURANG : 
SHINGADE 


(अं.पां. शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


झासन निर्णय क्रमांक : ससाका-०८२४/प्र.क्र.१५१/२५-स, दिनांक २४/०९/२०२४ सोबतचे 
तक्ता "ब" 
आठ प्रादेशिक कार्यालयातील निर्माण केळेली पदे 


अस्थायी पदे 

सहसंचालक (साखर) ८ 
एस-२२ (रु.६७७००-२०८(७७००) 

उपसंचालक (साखर) ३ 
एस-२० (रु.५६१००-१७७५००) 

कृषि अधिकारी ६ 
एस-१४ (रु.३८६००-१२२८००) 

सहकार अधिकारी (श्रेणी-१) २ 
एस-१४ (रु.३८६००-१२२८००) 

सहकार अधिकारी (श्रेणी-२) ७ 
एस-१३ (रु.३५४००-११२४००) 


अ.क्र 
शिका 
शिका 
शिका 
शिक 
& वरिष्ठ लिपिक 9 
एस-८ (B.24400-€ 94900) 
9 कनिष्ठ लिपिक - टंकलेखक & 
एस-६ (@.98 8 00-§ 3200) 
८ लघुलेखक (निम्न श्रेणी) 
'एस-१४ (रू.३८६००-१२२८००) 
९ लघुटंकलेखक ६ 
एस-८ (रु.२५५००-८११००) 
शिपाई 
एस-१ (रु.१५०००-४७६००) 
वाहन चालक 4 
एस-६ (8.988 00-§ 3200) 


a 


0 
111 
का 


ANKUSH PANDURANG 
SHINGADE 


(अं.पां. शिंगाडे ) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


